उच्च शिक्षण 


संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील 
शासकीय महाविद्यालये/संस्थेमधील प्राध्यापक (गट-अ) 
या पदावरील अधिकाऱ्यांच्या सन २०२३ मधील 
नियतकालिक बदल्यांबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 


उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 


शासन आदेश क्रमांकः बदली-२०२३/प्र.क्र. ७६/मशि-१ 


मंत्रालय विस्तार, मादाम कामा मार्ग 


हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई - ४०० ०३२. 


दिनांक : ३० मे, २०२३. 


आदेडा 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियम आणि शासकीय कर्तव्य पार पडतांना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ हा दिनांक ०१ जुले, २००६ पासून अंमलात आला आहे. 


सदर अधिनियमातील कलम 3 (१) मधील तरतूदीनुसार, बदली करण्यास सक्षम असलेल्या 


प्राधिकाऱ्याच्या 


मान्यतेने, 


उच्च शिक्षण 


संचालनालयाच्या 


अधिपत्याखालील शासकीय 


महाविद्यालये/संस्थांमधील प्राध्यापक (गट-अ) पदावरील खालील अधिकाऱ्यांची बदलीने त्यांच्या 


नावासमोरील स्तंभ क्रमांक ५ मध्ये दर्डाविलेल्या पदावर पदस्थापना करण्यात येत आहे :- 


अ. | अधिकाऱ्यांचे विषय सध्या कार्यरत बदलीनंतरचे शेरा 
क्र. नाव असलेले महाविद्यालय/संस्था 
महाविद्यालय/सं 
स्था 
| २ 3 = aS 4 द 
7 . | डॉ. उल्हास | सुक्ष्मजीवशासत्र | शासकीय विज्ञान | शासकीय विज्ञान | प्रशासकीय 
काशिनाथ संस्था, संस्था, मुंबई (रिक्‍त पदी) 
पाटील औरंगाबाद. 
२. | डॉ.अर्चना प्राणीशास्त्र शासकीय विज्ञान | शासकीय विज्ञान | विनंतीनुसार 
दामोदरराव संस्था, नागपूर. । संस्था, मुंबई (रिक्‍त पदी) 
काळे (नेरकर) 
3. | डॉ. किशोर । प्राणीशास्त्र शासकोय विदर्भ शासकोय विज्ञान | विनंतीनुसार 
गोपाळ पाटील ज्ञान विज्ञान | संस्था, नागपूर (डॉ. 
संस्था, अमरावती. | अर्चना काळे (नेरकर) 
यांच्या बदलीने रिक्‍त 
पदी) 
२. संबंधित प्राचार्य/संचालक यांनी बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांना बदलीच्या ठिकाणी रूजू 


होण्यासाठी तात्काळ कार्यमुक्त करावे. तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांनी सध्या कार्यरत असलेल्या 
महाविद्यालय/संस्थेतून त्यांची बदली नंतरची पदस्थापना केलेल्या महाविद्यालयात/ संस्थेत तात्काळ 
रुजूव्हावे. 


शासन Sea क्रमांकः बदली-२०२३/प्र.क्र. ७६/मशि-१ 


३. संबंधित प्राचार्य/संचालक यांनी बदली झालेले अधिकारी संबंधित महाविद्यालय/संस्थेमधून 
कार्यमुक्त होऊन रुजू होण्यासाठी आल्यानंतर त्यांना विनाविलंब रुजू करुन घ्यावे. संबंधित 
प्राचार्य/संचालक यांनी रुजू होण्यासाठी आलेल्या अधिकाऱ्यास रुजू करुन न घेतल्यामुळे सक्तीचा 
प्रतिक्षा काळ SOA काम न करता वेतन व भत्ते देण्याचा प्रसंग उद्भवल्यास संबंधित प्राचार्य/संचाळक 
यांना जबाबदार धरण्यात येईल. तसेच, संबंधित अधिकाऱ्यांना कार्यमुक्त झाल्यापासून बदली 
झालेल्या ठिकाणी रुजू होईपर्यंतच्या कालावधीत कोणत्याही प्रकारची रजा मंजूर करण्यात येणार 
नाही. 


४. सदर आदेशाद्वारे बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांना दिनांक १५ जुन, २०२३ पर्यंत कार्यमुक्त 
करण्याची कार्यवाही संबंधित कार्यालय प्रमुखांनी करावी. तसेच बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांचे 
दिनांक ०१ जुलै, २०२३ पासूनचे वेतन बदलीपूर्वीच्या कार्यालयाकडून काढले जाणार नाही याची 
जबाबदारी संबंधित आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांची राहील. 


५. सदर बदली आदेशाबाबतचा कार्यपालन अहवाल संचालक, उच्च शिक्षण, पुणे यांनी दिनांक 
२५ जुन, २०२३ पर्यंत शासनास सादर करावा. 


६. सदर WAT आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०५३०१८१२२१२००८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


itally signed by PRATAP PANDURANG LUBAL 


IN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HIGHER AND. 
P R ATA P TECHNICAL EDUCATION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=b0d6763338fc6cc4f7cf07 ca60db7abc cfac99c84ab 1 bSbfcOda 
4609d631d0, postal 


de=400032, st=Mahai 
P A N D ) U RA N G L U B A L ‘AF6895C47A84066432F5BDD1F182B4163D880AC9BD8 
1D24A198FDOE7310BBEBS9, cn=PRATAP PANDURANG LUBAL 


2023.05.30 20:00:18 +05'30 


(प्रताप पां. लुबाळ) 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२. सर्व विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण, 
३. सर्व प्राचार्य/ संचालक, शासकीय महाविद्यालये/संस्था. 
४. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र -१ व २, मुंबई व नागपूर 
५. after व लेखा अधिकारी, मुंबई 
६. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 
७. संबंधित अधिकारी (कार्यालय प्रमुखामार्फत) 
८. निवड नस्ती. 
प्रत, 


१. मा. मंत्री (उच्च व तंत्र शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


२. मा. प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


